राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 
संस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ 
व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दि. 
०१.०१.२०१६ ते दि. ३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची थकबाकी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन-२०१९/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, 
दिनांक ०१.०१.२०१९. 
२) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.५०/आस्था-२, 
दिनांक १३.०८.२०१९. 
३) राज्य मराठी विकास संस्थेचे पत्र क्र. रामविसं/प्र.क्र.७९/२०१५/आस्था/ 
१०९५/२०१९, दि. २२.१०.२०१९. 
४ राज्य मराठी विकास संस्थेचे पत्र क्र. रामविसं/प्र.क्र.९/आस्था/३०७२/२०१९, 
दिनांक २७.११.२०१९. 
५) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र. वेतन-२०१९/प्र.क्र.५०/आस्था-२, 
दिनांक 08.09.2020, 
६) राज्य मराठी विकास संस्थेचे पत्र क्र. रामविसं/माअह/लेखा/५३१/२०२१, 
दिनांक २०.०७.२०२१. 
७ राज्य मराठी विकास संस्थेचे पत्र क्र. रामविसं/प्र.क्र.०९/आस्था/६५९/२०२१ 
दि. २७.०९.२०२१. 


प्रस्तावना - 

राज्य मराठी विकास संस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना वाचा 2 येथील दिनांक 
१३.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच, वाचा ५) येथील दिनांक ०९.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य मराठी विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१ ९/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 


संस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक 
३१.१२.२०१८ या कालावधीतील देय थकबाकीची रक्‍कम संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
“कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये” जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीची रक्‍कम संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 
जमा करण्यास येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य मराठी विकास संस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना 
सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ३१.१२.२०१८ या कालावधीतील देय 
थकबाकीच्या रकमेचे प्रदान करण्यासंदर्भात वाचा ५) येथील दिनांक ०९.०१.२०२० रोजीचा शासन 
निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच, 


संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था यांनी वाचा ७ येथीळ दिनांक २७.०९.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये कळविलेली वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


राज्य मराठी विकास संस्थेच्या दिनांक ११.०२.२०१० च्या आदेशान्वये संस्थेतील गट-क व गट- 
ड मधील पाच कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला होता. संस्थेच्या दिनांक 
22.90.2098 च्या आदेशान्वये कालबद्ध पदोन्नतीचा दिळेला लाभ रद्द करण्यात आला असून, त्यांची 
पूर्ववत वेतननिश्चिती करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचारी आणि त्यांना अतिप्रदान झालेली रक्‍कम 
खालीलप्रमाणे आहे :- 


१ श्रीमती नेहा मोहोड - लघुलेखिका (निम्नश्रेणी) रु. 3,22,904/- 
२ श्री. भास्कर बाजड - सहायक रु. २,३७,५६६/- 
३. श्री. सुरेंद्र वेंगुलेंकर - रोखपाल रवर वेळ दव” 
४ श्री. मंगेश खानविलकर - वाहनचालक रु. १,८५,८८६/- 
५. श्री. राजू कोलाटकर - शिपाई रु. १,५१,८०४/- 


उपरोक्त दिनांक २७.०९.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने असे स्पष्ट करण्यात येते की, 
राज्य मराठी विकास संस्थेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संस्थेच्या दिनांक ११.०२.२०१० च्या 
आदेशान्वये आश्वासित प्रगती योजना चुकीच्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आळी आहे. राज्य मराठी 
विकास संस्था ही स्वायत्त संस्था असून, संस्थेतील कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी ठरत नसल्याने 
त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अनुज्ञेय नसल्याबाबत दि. 
०८.०८.२००६ च्या पत्रान्वये संस्थेस कळविण्यात आले होते. तसेच, दि. २०.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये 
सदर योजना लागू केल्यासंदर्भात खुलासा करण्याबाबत तसेच, प्रदान करण्यात आलेल्या अतिरिक्त 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१ ९/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 


वेतनाची वसूली त्यांच्या वेतनातून कपात करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच, सदर 
अनियमितता दूर करणेबाबत दि. ११.०४.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले. याप्रकरणी 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मागविण्यात आला. 
तथापि, अतिरिक्त प्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाच्या वसुलीबाबत संस्थेकडून कोणतीही कार्यवाही 
झालेली नसल्याचे स्पष्ट होते. 


संस्थेने वाचा ३) येथील दि. २२.१०.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये अतिरिक्‍त लाभ दिलेल्या 
कर्मचाऱ्यांचे दि. ०१.०१.२००६ पासून पूर्वपदावर वेतन निश्चित करुन १ एप्रिल, २०१० पासून दिलेले 
लाभ समान हप्त्यांत वसूल करण्यात येत असल्याचे कळविले आहे. तरीही अद्यापपर्यंत वसुळी झाली 
नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य मराठी विकास संस्था ही शासकीय संस्था नसून, अनुदानित संस्था 
आहे. सदर संस्थेला शासनाचे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू नाहीत. तसेच, शासनाची सेवानिवृत्ती 
वेतन योजना देखील लागू नाही. सदर संस्थेचे कामकाज संस्थेच्या घटनेनुसार चालते. 


सबब, राज्य मराठी विकास संस्थेने वाचा ३) येथील दि. २२.१०.२०१९ च्या पत्रानुसार कालबद्ध 
पदोन्नती योजनेमध्ये अतिप्रदान झालेली रक्‍कम वसूल करण्याबाबत जो निर्णय घेतला त्यानुसार ज्या 
कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतन प्रदान करण्यात आले आहे, त्या ५ कर्मचाऱ्यांकडून आता, ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीतून तसेच, अन्य विहित मार्गाने अतिरिक्‍त प्रदानाच्या वसुलीची कार्यवाही 
कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांना कळविण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय - 


वाचा ५) येथील दिनांक ०९.०१.२०२० रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४७/२०२१/सेवा-९, दिनांक २३.०९.२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन राज्य मराठी विकास संस्थेच्या PHARM सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची 
रक्‍कम शासनाचे धर्तीवर (५ समान हप्त्यांत रोखीने) अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्य मराठी विकास संस्थेने वाचा ४ येथील दिनांक २७.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळविल्यानुसार सदर संस्थेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाची देय थकबाकी 
तसेच, राज्य मराठी विकास संस्थेने वाचा ७ येथील दिनांक २७.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळविल्यानुसार राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना अतिप्रदान झालेली रक्‍कम याबाबतची 
संकलित माहिती पुढील विवरणपत्रात नमूद करण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१ ९/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 


अ.क्र. अधिकारी/ कर्मचाऱ्याचे नाव व ७ व्या वेतन | अतिप्रदान | एकूण देय रक्‍कम रु. 
पदनाम आयोगानुसार | झालेली 
थकबाबीकीची| रक्‍कम रु. 
रक्‍कम रु. 
| 9 | डॉ. अशोक ना. सोलनकर, व.सं.स. | ६९९६५३/- [oo | ६९९६५३/- 
2 | श्री. GMT. देवळेकर, क.सं.स. — | २९९७२४/- foo | २९९७२४/- 
३ श्री. गिरीश अ. पतके, का.अ. २९५४२३/- |०० | २९५४२३/- 
४ श्रीमती नेहा शि. मोहोड, ल.ले. १८४४६१/- | -३२२७०५/- | -१३८२४४/- 
(अतिप्रदान झालेली क्‍्युळलपात्र 
रक्क्म 
५ | श्री. सुरेंद्र स. वेंगुलैकर, रोखपाल शि -१२१८८८१/- -१२१८८८१/- 
(आतिप्रदान झालेली TSU 
रक्क्म 
६ | श्री. भास्कर कि. बाजड, सहायक १७१९८३/- | -२३७५६६/- | -६५५८३/- 
(आतिप्रदान AIBA TSA 
रक्क्म 
७ | श्रीमती कादंबरी प्र. भंडारे, सहायक । २३०११९/- foo | 230998/- 
८ श्रीमती मधुरा म. गणपुले, लि.टं. १४१४४५/- foo | १४१४४५/- 
९ | श्रीमती दक्षता आ. गायकवाड, लि.टं. | १२३६००/- foo | १२३६००/- 
भं श्री. मंगा खानविलकर, ९७५७६/-  _।-१८५८८६/- | -८८३१०/- 
वाहनचालक (अतिप्रदान झालेली TSU 
रक्क्म 
| श्री. राजू रा. कोलाटकर, शिपाई ७५०३२/- | -१५१८०४/- | -७६७७२ 
(अतिप्रदान झालेली क्छुतलफात्र 
रक्क्म 
एकूण २३१९०१६/- | -२११६८४२/-| एकूण देय रक्‍कम १७८९९६४/- 
एकूण वसूलपात्र रक्‍कम 
१५८७७९०/- 
३. राज्य मराठी विकास संस्थेने वाचा ३) येथील दि. २२.१०.२०१९ च्या पत्रानुसार कालबद्ध 


पदोन्नती योजनेमध्ये अतिप्रदान झालेली रक्‍कम वसूल करण्याबाबत जो निर्णय घेतला त्यानुसार ज्या 


कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतन प्रदान करण्यात आले आहे, त्या ५ कर्मचाऱ्यांकडून आता, ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीतून तसेच, अन्य विहित मार्गाने अतिरिक्‍त प्रदानाच्या वसुलीची कार्यवाही राज्य 
मराठी विकास संस्था, मुंबई यांनी करावी. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१ ९/प्र.क्र.५०/आस्था-२ 


४. राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांस सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्‍कम 


प्रदान करताना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दिनांक ०१.०१.२०१९ 


मधील fread काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११७१२५१३९८८३३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN 
GAWADE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


= rashtra, 
2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea8801d8 


BHAGWAN कट 


GAWADE 


¢286bfdcafaea54c7 16c9b31b47b87a9476, 
pseudonym=3FD721BE2B19DF245E0157F 
D3DC7B26475009465, 
serialNumber=EF777B84EAC7F675E349314 
4EFO6FOFA1CB47DE2A32BE1 156CA04D038 
F42D6E1, cn=MILIND BHAGWAN GAWADE 
Date: 2021.11.17 16:00:18 +05'30' 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 
) प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सहसंचालक, HAF कोषागारे, संगणक कक्ष, मुंबई 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

वित्त विभाग- कार्या. सेवा-९/व्यय-४/अर्थसंकल्प ३ व १३, मंत्राळय, मुंबई 
निवड नस्ती (आस्था-२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


